मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, तापी 
गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगाव 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, घाटघर जलविद्युत 
विभागीय पथक क्र.३, कळवा-ठाणे या विभागीय व 
उपविभागीय कार्यालयातील नियत व रुपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०३.२०२१ते 
दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०२१/प्र.क्र.४०/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : - ३०.०३.२०२१ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्र.सीओई-२०२०/प्र.क्र.२७/जवि, दि.२४.०९.२०२० 
२) मुख्य अभियंता (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ (वि)/जविप्र/ 
आ-१०/६६४, दि.१५.०३.२०२१. 


शासन निर्णय : 

मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे आधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, 
तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगाव या मंडळ कार्यालयांतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, घाटघर जलविद्युत विभागीय पथक क्र.३, कळवा-ठाणे या विभागीय व उपविभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३३ पदांना व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील१२ 
पदांना दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत किंवा त्या पदांवर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत 
यापैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांकापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (तपश्लील सोबतच्या प्रपत्रामध्ये 
दिलेला आहे.) 

२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली 
मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

२.१) मागणी क्र. आय.५, ४८०१ वीज प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, ००१- संचालन व प्रशासन, 
(०६) अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगाव (०६) (०३) काळ 
जलविद्युत प्रकल्प (कार्यक्रम) (४८०१ ३९११) 

२.२) मागणी क्र. आय-३ मुख्य लेखाशिर्ष २८०१ -वीज ०१ जलविद्युत निर्मिती ००१ संचालन व 
प्रशासन (१६) डोलवहाल जलविद्युत प्रकल्प (१६) (०१) अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व 
उपसा सिचन मंडळ, जळगाव (अनिवार्य) (२८०१ २७८७) 

२.३) मागणी क्र. आय-३ मुख्य लेखाशिर्ष २८०१ -वीज ०१ जलविद्युत निर्मिती ००१ संचालन व 
प्रशासन (94) करंजवण जलविद्युत प्रकल्प (१५) (०१) अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व 
उपसा सिचन मंडळ, जळगाव (अनिवार्य) (२८०१ २७७८) 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२१/प्र.क्र.४०/जवि 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ 
आ.पु.क.,दिनांक १५.०२.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि 
आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२१०३३०१५२९४५९९२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Rajnish Ramkishor Shukla 


Raj nish Ramkishor DN: CN = Rajnish Ramkishor Shukla, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU 
Shukla Date क प, 
(र.रा.शुक्ला) 
सोबत:- विवरणपत्र. शासनाचे उप सचिव 


प्रत विवरण पत्रासह अग्रेषित : 

१.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 
२.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य 9/2, मुंबई / नागपूर. 
३.मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 

४.अधीक्षक अभियंता,तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिचन मंडळ, जळगांव 
५.कार्यकारी अभियंता, घाटघर जलविद्युत विभागीय पथक क्र.३, कळवा, ठाणे 
६. अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, पुणे 

७.जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२१/प्र.क्र.४०/जवि 


विवरणपत्र -१ 


शासन निर्णय क्रमांक : सीओई २०२१/प्र.क्र.४०/ज.वि, दि. 30.03.2029 चे 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजुर पदे 
(दि.०१.०३.२०२१ते ३१.०८.२०२१ पर्यंत) 


अ.क्र पदनाम का.अ. घाटघर जलविद्युत 
विभागीय पथक क्र.३, 
कळवा-ठाणे 
1१ 2 3 
a कार्यकारी अभियंता 1१ 
२ उप कार्यकारी अभियंता 1१ 
३ उप अभियंता २ 
8 कनिष्ठ अभियंता/शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ८ 
5 सहाय्यक भांडारपाल शका 
& विभागीय लेखापाल a 
७ प्रथम लिपिक शाक 
८ अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) शिक शा 
९ वरिष्ठ लिपिक ४ 
pg कनिष्ठ लिपिक /लिपिक टंकलेखक ७ 
११ नाईक 1१ 
१२ शिपाई २ 
१३ चौकीदार २ 
१४ तारतंत्री a 
एकूण ३३ 
Rajnish seen 
Ramkishor Shukla एकण en” 
(र.रा.शुक्ला) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२१/प्र.क्र.४०/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक : सीओई २०२१/प्र.क्र.४०/ज.वि, दि.३०.०३.२०२१ चे 
विवरणपत्र - २ 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदे. 
(दि.०१.०३.२०२१ ते 39.02.2029) 


अ.क्र कर्मचा-यांचे नांव पदनाम सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
शिका श्री. संदेश सिताराम कोळवणकर मदतनीस ३०/०६/२०२४ 
२ श्री. धोडू भागोजी बावदाणे मजूर ३१/१२/२०२४ 
३ श्री. अशोक काशिनाथ सुतार मजूर ३१/१२/२०२४ 
४ श्री. काशिराम महिपत पालकर चौकीदार ३१/०५/२०२३ 
Gait. विश्वनाथ घनश्याम चाळके मदतनीस ३०/१०/२०२४ 
६ श्री.केसन मनाजी सोनवणे तांत्रिक मदतनीस ३०/०४/२०२३ 
७ श्री. राजाराम मुरारी साळवी तारतंत्री ३०/०४/२०२२ 
८ श्री. मधुकर नामदेव बांडे चौकीदार ३०/०४/२०२६ 
९ श्री.महादू किसन धिंदळे मजूर २८/०२/२०२२ 
१२  श्री.किसन धाया विघ्ने 
_— 


Digitally signed by Rajnish Ramkishor Shukla 


Raj nish Ramkishor DN: CN = Rajnish Ramkishor Shukla, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


S h U kl a OU = Water Resources Department 


Date: 2021.03.30 15:36:48 +05'30' 
(र.रा.शुक्ला) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


